महाराष्ट्र राज्य मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा 
परीक्षक मानधनात वाढ करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. व्यानास्प ५०२४/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. व्यानास्प 
२०१२/प्र.क्र.३२२/सां.का.४, दिनांक १३ जानेवारी, २०१५ 
२. सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.सां.का.सं./ 
३९९१, दिनांक २४ सप्टेंबर, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
नाट्यकला ही महाराष्ट्रातील अत्यंत लोकप्रिय कला असून हौशी नाट्यसंस्थाप्रमाणे 
व्यावसायिक नाटयसंस्थांना उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने सन १९८७ पासून मराठी व्यावसायिक नाटय 
स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ 
मधील अ.क्र.८ मध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा या स्पर्धांच्या परिक्षक मानधनामध्ये 
रुपये ८००/- वरुन रुपये १६००/- अशी वाढ करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
०२. यावर होणारा खर्च मागणी क्र. झेड डी-२२२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व 
संस्कृती यांचे प्रचाळन (०२) (09) राज्य नृत्य, नाट्य, TART व संगीत महोत्सव (२२०५ १५२५-५० 
इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या वर्षात मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयातील सर्व बाबी यथास्थिती लागू राहतील. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४१००७१५०७५५३६२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गोपीचंद पांडुरंग चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः व्यानास्प ५०२४/प्र.क्र.२७५/सां.का.४ 


४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम. 
जी. रोड, मुंबई ४०० ०३२ 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


